FAT SAAT, नागपूर व आयुक्तालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांमधीळ पदांवर पदोन्नती 
देण्याकरिता समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२७०/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा- १) सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-१००८/प्र.क्र.७३/टेक्स-२, 
दिनांक २९ मार्च, २००८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन१२, 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना- 

THEM आयुक्तालयातील गट-अ व गट-ब च्या पदावर पदोन्नती देण्याकरिता प्रधान सचिव (वस्रोद्योग) 
यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच गट-क च्या पदांवर पदोन्नती देण्याकरिता आयुक्‍त ale), नागपूर यांचे 
अध्यक्षतेखाली निवड समिती संदर्भाधीन दिनांक २९ मार्च, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेली 
आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना पदोन्नती देण्याकरिता अनुसरावयाच्या कार्यवाहीबाबतची एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आलेली 
आहेत. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद अ) (ll) मध्ये विभागीय पदोन्नती समितीचे गठन करण्यासंदर्भातील 
तरतूदी विहित केल्या आहेत. सदर तरतुदींनुसार THEM आयुक्तालय व वस्रोद्योग आयुक्तालयाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांमधील गट-अ ते गट-क संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्याकरिता समित्या स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
THEM आयुक्तालय, नागपूर या कार्यालयातील राजपत्रित व अराजपत्रित पदांवर पदोन्नती देण्याकरिता 


संदर्भाधीन दिनांक २९ मार्च, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समित्या बरखास्त करुन खालीलप्रमाणे 
समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत:- 


आस्थापना मंडळाच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर व आयुक्तालयाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांमधील गट-अ संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्याकरिता समिती 


a अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (वस्रोद्योग) अध्यक्ष 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (TAC), TAT SYA A, नागपूर सदस्य 
मागासवर्गीय प्रतिनिधी सदस्य 


गट-अ संवर्गातील अधिकारी अथवा गट-अ संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध 
नसल्यास गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी 

8 सह सचिव/ उप सचिव (वस्रोद्योग) सदस्य सचिव 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२७०/टेक्स-२ 


आस्थापना मंडळाच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या THEM आयुक्तालय, नागपूर व आयुक्तालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांमधील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदांवर 


पदोन्नती देण्याकरिता समिती 
आयुक्त (THEM), TANT आयुक्तालय, नागपूर अध्यक्ष 
सहआयुक्त (तांत्रिक), TAT आयुक्तालय, नागपूर सदस्य 
मागासवर्गीय प्रतिनिधी सदस्य 


गट-अ संवर्गातील अधिकारी अथवा गट-अ संवर्गातील अधिकारी 
उपलब्ध नसल्यास गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी 
४ | सहआयुक्त (प्रशासन), THEN आयुक्‍ताळय, नागपूर सदस्य-सचिव 


२. उपरोक्त समित्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९१६३३३४८७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gauri Rahul 
Maske 
(गौरी रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/ विधानसभा), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (वस्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), नागपूर 

१३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. आयुक्त (TAIN), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 

१५. प्रादेशिक उपायुक्त (Tara), मुंबई/ नागपूर/ सोलापूर/ औरंगाबाद 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ नागपूर/ सोलापूर/ औरंगाबाद 

१७. निवडनस्ती (टेक्स-२). 


| 


पृष्ठ २ पैकी २ 


